सन २०२०-२१ करीता आदिवासी संशोधन 
संस्थांना सहाय्य या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडील प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः - आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 


१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 5.९०. ११०३१/१५/२०१८- Grants, 
दिनांक २६.०६.२०१८ (२ पत्रे) 

२. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 5.९०. ११०३१/१५/२०१८- Grants, 
दिनांक २७.०९.२०१८ (२ पत्रे) 

३. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक आसंप्र-३४१८/प्र.क्र.१५९/का.०५, 
दिनांक १०.०१.२०१९ 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आसंप्र-३४१८/प्र.क्र.१५९/का.०५, 
दिनांक १२.१०.२०२० 


प्रस्तावना:- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता आदिवासी संशोधन संस्थांना सहाय्य या योजनेंतर्गत केंद्र 


शासनाने एकुण रु. ४८५.०१ लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केळेळी आहे. यापैकी वाचा येथील 


संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर रु. ३८८.०० लक्ष इतका निधी व संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 


निर्णयान्वये सदर रु. ५०.०० लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी वितरीत करण्यासाठी शिल्लक 


असलेली रु. ४७.०१ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन आता या निर्णयाद्वारे आदिवासी संशोधन संस्थांना सहाय्य या योजनेंतर्गत आयुक्‍त, आदिवासी 


संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या कामांकरीता 


रु. ४७.०१ लक्ष (अक्षरी सत्तेचाळीस लक्ष एक हजार फक्त) निधी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 


अ.क्र मंजूर योजनेचे नाव मंजूर दि.११.०१.२०१९ | सद्यस्थितीत 
करण्यात ।वदि. वितरित 
आलेला निधी | १२.१०.२०२० | करण्यात 
(रू. लाखात) । च्या शासन येत 
निर्णयान्वये असलेला 
वितरित निधी 
करण्यात (रू.लाखात) 
आलेला निधी 
(रू.लाखात) 
1 १_| २ ३ | 8 | 6 
e Virtual Museum at TRTI, Pune. ८०.४० ८०.४० ००.०० 
e VR films shoot location in Maharashtra 
(finak IVR film will be approx. 8-4 min 
Duration each). Tribal Museum scan 
(scan points 200), 
e Tagging of museum artifacts in the tribal 
museum scan 
e Kiosks. 
e Gear VR and smart phones. 
e Training. 
e Training allowances 
2 Construction of Dome in the premises of TRTI, ९८.५२ ९८.५२ ००.०० 
Pune 
Tribal Art Gallery at Pune Airport १७.०८ १७.०८ 00,00 
Developing primers in major languages १०.०० १०.०० ००.०० 
३ impact Assessment of CFR right and Evaluation २५.०० २५.०० ००.०० 
study of utilization of State TSP fund and Central 
Ministries / Departments STC Funds in State 
Dictionary of 3 tribal dialects ५०.०० ४३.९९ ६.०१ 
8 Organizing PO wise tribal dance and culture festival 9438.00 qol9,00 २७.०० 
षु Research and documentation on traditional medical (90.०० ५६.०० १४.०० 
system and healing practices amongst 
communities 
Total ४८५.०१ ४३८.०० ४७.०१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 


२. उपरोक्त रु.४७.०१ लक्ष (रु. सत्तेचाळीस लक्ष एक हजार फक्त) चा खर्च मागणी मागणी क्र. टी- 
५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२) 
जनजाति क्षेत्राबाहेरील उपाययोजना (०२) (०२) नियोजन व सनियंत्रण शाखा जनजाति संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम),३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर),२२२५१८६७ या ळेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२०-२१मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


३. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली 


आहे, त्याच बाबींसाठी वितरित निधीच्या मर्यादेत खर्च करावे. व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व 


भौतिक SEASON शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७५१ /२०२०/व्यय-१४, 
दिनांक २१/१२/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११५३५५४४१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Satish 


Vithalrao Kove 
(सतिश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
५. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१२.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१५.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 


१६.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१७.आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९.अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवड नस्ती (का०५) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


